RNINo . MAHBIL / 2012/ 47976 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग एक - अ - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३८ ] 


सोमवार , डिसेंबर २३, २०१ ९ / पौष २, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २ 


असाधारण क्रमांक ३८ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक कार्या- १२- अ /जिपपंस / आरआर/ पंस सभापती आरक्षण/ ५० ९/ २०१९ . - महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे 
सभापती ) आणि पंचायत समित्या ( सभापती, उपसभापती) (पदाचे आरक्षण व निवडणूक) नियम , १९ ६२ च्या तरतुदीस अनुसरून महाराष्ट्र शासन , 
ग्रामविकास विभाग यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८/प्र. क्र . २१८ (२)/पंरा -२, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१९ अन्वये कोल्हापूर जिल्ह्यातील 
पंचायत समिती सभापती राखीव पदांची संख्या व त्यांचेजिल्हानिहाय वाटप निश्चित करण्यात आलेले आहे. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्याकरिता 
अनुसूचीमध्ये नमूद केलेप्रमाणे सभापतीपदांची संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. 

परिशिष्ट 
अनुसूचित जाती 

आरक्षित पदांची संख्या 
( अ) अनुसूचित जातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या 

(ब) अनुसूचित जाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या 
पदांची संख्या 
अनुसूचित जमाती 

( अ ) अनुसूचित जमातीसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या निरंक 

(ब) अनुसूचित जमाती ( महिला) यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या निरंक 
पदांची संख्या . 


१ 


१ 


१ 


२ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 

( अ ) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह ) 
राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 

( ब) नागरिकांच्या मागास वर्गाच्या प्रवर्ग ( महिला) यांच्यासाठी ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) 
राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापतींच्या पदांची संख्या. 
सर्वसाधारण 

( अ) सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी जिल्ह्यामधील पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 

(ब) सर्वसाधारण महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जिल्ह्यामधील पंचायत समित्यांच्या 
सभापतींच्या पदांची संख्या. 


३ 


४ 


( १ ) 


एच-५६७, भाग एक - अ ( असा.) ( पु.वि.पु.) - ३८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ 


पुणे विभागीय पुरवणी, २३ डिसेंबर २०१९ / पौष २, 


शके १ ९ ४१ 


--- 


, 


, 


२७ 


महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक) नियम, १९ ६२ च्या नियम २- फ च्या उप - कलम २ ( अ) , २ (ब), ३ ( अ), ३ ( ब), ४ ( अ), ४ (ब), ५ ( अ), ५ ( ब) व ६ मधील तरतुदीनुसार 
महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभाग, यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक पंसनि -२०१८ / प्र. क्र . २१८ (२ )/पंरा -२ , दिनांक नोव्हेंबर 

२०१ ९ 

रोजीचे 
अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेल्या निरनिराळ्या गटांतील पदांचे संख्येस अधीन राहून हे आरक्षण चक्रानुक्रमे पद्धतीने दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी 
काढण्यात आलेले असून सदर आरक्षण निवडीपासून अनुसूचित जाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ( विमुक्त जाती व भटक्या जमातीसह) आणि 
महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या पंचायत समिती सभापती पदासाठी बिंदू नामावली निश्चित करणेत येत आहे. 

नियम-२ फ (२), ( अ) (ब) च्या तरतुदींनुसार अनुसूचित जातीसाठी पंचायत समिती , चंदगड पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे. 
नियम -२ फ ( ५) ( अ) च्या तरतुदीनुसार अनुसूचित जाती महिलांसाठी पंचायत समिती , गडहिंग्लज आरक्षित करणेत येत आहे. 
नियम-२ फ ( ४) ( अ) (ब) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी शाहूवाडी पंचायत समिती आरक्षित करणेत येत आहे. 

नियम -२ फ ( ५) ( अ) अन्वये नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसाठी १. राधानगरी आणि २. गगनबावडा या दोन पंचायत समित्या आरक्षित करणेत 
येत आहेत . 

नियम -२ फ ( ५) ( अ) अन्वये महिलांसाठी १. शिरोळ , २. करवीर , ३. पन्हाळा आणि ४. भुदरगड या चार पंचायत समित्या आरक्षित करणेत येत 
आहे . 
वरीलप्रमाणे 

एकूण 

नऊ पंचायत समित्यांची सभापती पदे आरक्षित झालेने १. हातकणंगले , २. कागल आणि ३. आजरा या तीन पंचायत समित्यांची 
सभापती पदे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राहतील. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा ( अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या ( सभापती व उपसभापती) ( पदांचे आरक्षण व 
निवडणूक) नियम , १९ ६२ चे तरतुदीप्रमाणे व त्यामध्ये वेळोवेळी झालेल्या सुधारणा विचारात घेऊन मी , दौलत देसाई , जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील १२ पंचायत समित्यांचे सभापती पदांचे आरक्षण दिनांक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी काढण्यात आलेले असून सदर आरक्षण निवडीपासून 
कालावधी संपेपर्यंत असेल . 

परिशिष्ट 


. 


अ . क्र . 


पंचायत समित्यांची नावे 


सभापती पद ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षित 

झाले त्याचा तपशील 


१ 


२ 


३ 


१ 


गडहिंग्लज 


२ 


चंदगड 


अनुसूचित जाती महिला 
अनुसूचित जाती 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


३ 


राधानगरी 


गगनबावडा 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 


oc 


५ 

६ 


शाहूवाडी 
शिरोळ 


नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
सर्वसाधारण महिला 


७ 


करवीर 


सर्वसाधारण महिला 


८ 


भुदरगड 


सर्वसाधारण महिला 


पन्हाळा 


सर्वसाधारण महिला 


दौलत देसाई, 


भा.प्र.से., 


जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , ११ डिसेंबर २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE. 


